महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा उपसंचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २००१-०२ ते 
सन २०१५-१६ या कालावधीतील पदोन्नतीच्या 
निवडसूच्या सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०२२ 

प्रस्तावना:- 

मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९ संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी त्यांच्या 
दि.२२/०२/२०१९ रोजीच्या न्यायनिर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सहायक संचालक संवर्गाच्या 
दि.०१/०१/१९९७ ते ०१/०१/२००७ पर्यंतच्या ज्येष्ठतासूच्या विभागीय परीक्षेच्या निकषानुसार सुधारीत 
करण्यात आल्या आहेत. उपसंचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत करण्याच्या अनुषंगाने दाखल 
केलेल्या मूळ अर्ज क्र.१५५/२००९ संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी त्यांच्या 
दि.२५/०३/२०१९ रोजीच्या न्यायनिर्णयामध्ये, मूळ अर्ज क्र. ८५८/२००९ संदर्भातील न्यायनिर्णयामध्ये 
सहायक संचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या ज्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सुधारीत करण्याचे निर्देश दिले 
आहेत, त्याच मार्गदर्शक तत्वानुसार उपसंचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत करण्याच्या सूचना 
दिल्या आहेत. 

वर नमुद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मूळ अर्ज क्र. ८५८/२००९ 
संदर्भातील दि.२२/०२/२०१९ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार सहायक संचालक संवर्गाच्या सन १९९७ 
पासूनच्या सर्व ज्येष्ठता सूच्या सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार उपसंचालक संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यापूर्वी सन १९९७ पासून २०१५ पर्यंत उपसंचालक 
संवर्गात देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या या सहायक संचालक संवर्गाच्या असुधारीत ज्येष्ठतासूची विचारात 
घेऊन करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सहायक संचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सन १९९७ पासून 
सुधारीत केल्या असल्यामुळे उपसंचालक संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता यापूर्वी ज्या निवडसूच्या तयार 
करण्यात आल्या आहेत, त्या सुधारीत करणे आव्यक ठरले. 

सहायक संचालक पदाच्या असुधारीत ज्येष्ठता सूचीमध्ये अधिकाऱ्यांचा समावेश करताना, 
त्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण/सूट विहीत मुदतीत प्राप्त केळी आहे किंवा नाही ही बाब तपासण्यात 
आली नव्हती. यास्तव ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सहायक संचालक पदावरील नियमित दिनांकापासून 
विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केळेळी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता त्यांनी परीक्षा 
उत्तीर्ण करण्यापासून सूट प्राप्त केल्याच्या दुसऱ्या दिनांकास निर्धारीत करून त्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील 
स्थान खाली आणण्याची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सहायक संचालक 
संवर्गाच्या असुधारीत ज्येष्ठतासूचीच्या आधारे यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या निवडसूची 
मध्ये ज्येष्ठतेने पात्र ठरत नसलेल्या अधिकाऱ्यांनादेखील उपसंचालक पदावर पदोन्नती दिली गेली 
असल्याचे दिसून आले. 

त्यामुळे सुधारीत निवडसूची तयार करताना विचारक्षेत्रातील सहायक संचालक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सुधारीत ज्येष्ठतासूचीनुसार ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता या तत्वानुसार, तसेच सेवाप्रवेश नियम 
१९६५ मधील पूर्वअर्हता म्हणून विहित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण/सूट प्राप्त केली आहे किंवा कसे याची 
तपासणी करण्यात आली आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


तरी उपसंचालक संवर्गाच्या निवडसूच्या सुधारीत करण्याच्या अनुषंगाने सन २००३-०४ ते 
२०१६-१७ पर्यंत उपसंचालक संवर्गाच्या सुधारीत बिंदूनामावल्या व त्यानुसारचे आरक्षण निश्चितीचे 
प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन १६ ब यांच्याकडून प्रमाणित करून घेण्यात आले आहेत. 
ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता या तत्वानुसार सन २००१-०२ ची निवडसूची व सा.प्र.विभाग कार्यासन १६-ब यांनी 
मान्यता दिलेल्या आरक्षण निश्चितीनुसार सन २००५-०६ ते सन २०१५-१६ पर्यंतच्या सुधारीत करण्यात 
आल्या आहेत. सदर सुधारीत निवडसूचींना सा.प्रविभाग कार्यासन १२ यांनी मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार उपसंचालक संवर्गातील पदोन्नत्या नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन आदेश:- 

सन २००१-०२ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ (कनिष्ठ) 
सहाय्यक संचालक संवर्गातून गट-अ (वरिष्ठ) उपसंचालक संवर्गात पदोन्नती देण्याकरीताच्या यापूर्वी 
तयार केलेल्या निवडसूच्या पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत. सहायक संचालक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सुधारीत ज्येष्ठतासूचीनुसार ज्येष्ठता-नि-गुणवत्ता या तत्वानुसार, तसेच सेवाप्रवेश नियम 
१९६५ मधील पूर्वअर्हता म्हणून विहित केलेल्या परीक्षेच्या निकषानुसार सुधारीत निवडसूचीत येण्यास 
पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ H.9 मध्ये नमूद केलेला दिनांक हा त्यांच्या 
उपसंचालक संवर्गातील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक म्हणून देण्यात येत आहे. 


सन २००१-०२ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 


अ. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात । पदोन्नती | पदोन्नतीच्या । नियमित 
क्र. | संवर्गातील yet | साठी  । पदावरील रुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
१ २ ३ 8 4 द 9 
१ | 09/ 2009  श्री.सु.गो.व्यास खुला | खुला-१ | ०२/०८/२००२ | २६/०६/२००२ 
२ | ८१/ २००१ | श्री.बी.व्ही.तांब भजड | खुला-२ | २८/०६/२००२ | २६/०६/२००२ 
३ | ८२/ २००१ | श्री.सी.बी. बिवळकर | खुला | खुला-३ | २९/०६/२००२ | २६/०६/२००२ 
8 । ८३/ २००१ | श्रीम.एम.जी. खुला | खुला-४ | ०९/०७/२००२ | २६/०६/२००२ 
इनामदार 

५ | ८४/ २००१ | श्रीम.एम.एस. इंगोले । इमाव | खुला-५ | १६/०६/२०१० | २६/०६/२००२ 
& | ८५/ 2009 श्री.ए.ए. फळणीकर अजा | खुला-६ | १६/०७/२००२ | २६/०६/२००२ 
७ | ८६/ 2009  श्री.एस.एस.डांगे अजा | खुला-७ | ०८/०७/२००२ | २६/०६/२००२ 
८ | ९३/ २००१ | श्री.एस.के. अयाचित । खुला | खुला-८ | ०२/०७/२००२ | २६/०६/२००२ 
९ | ९७/ २००१ | श्री.बी.एस. पाटील खुला | खुला-०९ | १९/१२/२००२ | २६/०६/२००२ 
१० | ९८/ २००१ | श्री.एम.एन. सोनार इमाव | खुला-१० | २२/११/२००२ | २६/०६/२००२ 
११ | १००/ 2009 | श्री.के.डी.मदने भजक | खुला-११ | २५/०७/२००३ | २६/०६/२००२ 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


अ. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात । पदोन्नती । पदोन्नतीच्या [Pata | 
क्र. | संवर्गातील vat । साठी | पदावरील रुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
१२ | १०१/२००१ | श्री.ए.जी. मानकर इमाव | खुला-१२ | १३-०६-२००७ | २६/०६/२००२ 
१३ | ८७/ २००१  श्री.डी.एस. केदार खुला | खुला-१३ | २६/०५/२००५ | २६/०६/२००२ 
GRAY | (अज) 
क्र. १११ अ 
१४ | १२७/ श्री.डी.व्ही. अपरि खुला | खुला-१४ Lf ०९/०७/२००२ 
२००१ कर 
१५ | १३१/ श्री.के.जी. प भजब | खुला-१५ विकी ०७/०८/२००२ 
२००१ 
सन २००२-०३ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 
अ. | निम्न | अधिकाऱ्यांचे नाव | जात पदोन्नतीच्या | नियमित 
क्र. | संवर्गातील yet | साठी | पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | रुजु दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
are २ ३ 8 4 द 9 
a ९४/ २००१ | श्री.आर.जी. पराते । विमाप्र । खुला- | ०९/०९/२०० | 92/04/200 
०१ 3 3 


सन २००३-०४ ते २००४-०५ मध्ये विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. 
सन २००५-०६ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 


अ. । निम्न | अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती | पदोन्नतीच्या । नियमित 
क्र. | संवर्गातील प्रवर्ग | साठी पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | रुजु दिनांक 

घेतलेला 

प्रवर्ग 
शि २ रि 8 दु & 9 
1 १_| ९८/ २००५ | श्री.एल.आर. जाधव | इमाव | खुला-१ | १०/०९/२००३ | ३१/०८/२००६ 
2 | १३८/२००५ | श्री.यो.ज.ठाकूर अज | अज-१ | ०७/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 
३ | १४६/२००५  श्रीम.एस.ए.डोंगरे | अजा | अजा-१ | २३/०७/२००२ | ३१/०८/२००६ 
४ | १५३/२००५ | श्री.एस.एन.औताडे | खुला | खुला-२ | ०४/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


अ. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती | पदोन्नतीच्या । नियमित 
क्र. | संवर्गातील vat | साठी | पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | रुजु दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
५ | १५५/२००५ | श्री.के.बी.गाडे खुला | खुला-३ | ०५/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 
& | १५६/२००५ | श्री.आर.ए.मिसाळ । खुला | खुला-४ | २०/०३/२००७ | ३१/०८/२००६ 
७ | १५९/२००५  श्री.जी.डी.कोहळे | इमाव | खुला-५ | १४/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 
८ | 9§0/2004 | श्री.एम.टी. AAS | खुला-६ | ३१/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 
डोईफोडे 
९ | १६१/२००५ | श्री.पी.पी. इमाव | खुला-७ | १८/०६/२००७ | ३१/०८/२००६ 
सव्वालाखे 
ka 92/2004 | श्री.आर.आर. खुला | खुला-८ | १५/०९/२००६ | ३१/०८/२००६ 
केकतपुरे 
। 99 | 99/2004 | श्री.ए.आर.दहिफळे | ATS | खुला-९ | ०६/०५/२०१० | ३१/०८/२००६ 
१२ | १७२/२००५ | श्री.एन.जी.काकडे | भजक | खुला- | ०९/०३/२०१० | ३१/०८/२००६ 
१० 
१३ | १७४/२००५  श्री.मा.शा.राजपूत । विजाअ| विजाअ-१| ०४-०९-२००६ | ३१/०८/२००६ 
१४ | १७५/२००५  श्री.एन.आर.भागवत | भजब | भजब-१ | ०२-०९-२००६ | ३१/०८/२००६ 
१५ | १७६/२००५ | श्री.श.भा.बळवंत | विमाप्र | खुला- | ०९-०४-२०१० | ३१/०८/२००६ 
११ 
१६ | १८१/२००५ | श्री.डी.बी.पाटीलळ । खुला | खुला- | १५-०३-२०१० | ३१/०८/२००६ 
१२ 
१७ | १८३/२००५ | श्री.के.एस.कापसे | इमाव | खुला- La ३१/०८/२००६ 
१३ 
१८ | १८४/२००५ | श्री.अ.ए.कदम अज | अज-२ po ३१/०८/२००६ 
१९ | १८७/२००५ | श्री.मं.म.पोहरे खुला | खुला- | २६-०८-२०१० | ३१/०८/२००६ 
१४ 
२० | १८८/२००५ | श्री.बा.बा.थिटे खुला | खुला- | ११-०३-२०१० | ३१/०८/२००६ 
१५ 
२१ | २११/२००५ | श्री.ल.मा.पाटील । भजक | भजक-१ | ०९-०४-२०१० | ३१/०८/२००६ 
२२ | 238/2004  श्री.उ.ना.सोनकांबळे| अजा | अजा-२ | ०७-०६-२०१० | ३१/०८/२००६ 
२३ | २३५/२००५ | श्री.द.वि.जगताप । अजा । अजा-३ | १७-०३-२०१० | ३१/०८/२००६ 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


सन २००६-०७ ते २००८-०९ मध्ये विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. 


अ. । निम्न | अधिकाऱ्यांचे नाव | जात । पदोन्नती साठी । पदोन्नतीच्या । नियमित 

क्र. | संवर्गातील wet | विचारात पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष घेतलेला प्रवर्ग | रुजु दिनांक 

किवी २ ३ 8 4 द 9 

iy १५८/ श्री.बी.आर.बेलुरकर | इमाव खुला-१ | ३०/०३/२०१० | २२/०२/२०१० 
२००५ 
१५८/ 
२००७ 

२ | १९०/२००५ श्री.सु.दा.सारंगकर | खुला खुला-२ । २२/०३/२०१० | २२/०२/२०१० 

3 | १९१/२००५  श्री.दि.रा.सुर्यवंशी | खुला खुला-३ | १७/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९१/२००७ 

४ ।१९२/२००५  श्री.वै.रा.राजेघाटगे | खुला खुला-४. | १५/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९२/२००७ 

५. | १९३/२००५ | श्री.प्र.भि.भोसले खुला खुला-५ | १७/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९३/२००७ 

६ | १९४/२००५ | श्री.म.वि.वाधीरकर | खुला खुला-६ | ०९/०४/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९४/२००७ 

७ | १९५/२००५  श्री.प्र.दे.जैन खुला खुला-०७ १२/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९५/२००७ 

८. | १९६/२००५ | MARTA Ted | खुला | खुला-०८ । १२/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९६/२००७ 

९ । १९८/२००५ | श्री.सं.भि.अनपट खुला । खुला-०९ | १७/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९८/२००७ 

ae 9898/2004  श्री.अं.रा.नवले खुला | खुला-१० | ०५/०४/२०१० | ११/०३/२०१० 
१९९/२००७ 

ial 200/004  श्री.अ.श्री.दिघे खुला । खुला-११ | १४/०९/२०१० | ११/०३/२०१० 
२००/२००७ 

१२ | २०१/२००५ | श्री.ग.बा.पाटील खुला । खुला-१२ |। १७/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०१/२००७ 

१३ | 202/2004  श्री.वि.वि.देसाई खुला । खुला-१३ । २६/०९/२०१२ | ११/०३/२०१० 
२०२/२००७ 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


अ. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती साठी | पदोन्नतीच्या । नियमित 

क्र. | संवर्गातील wet | विचारात पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष घेतलेला प्रवर्ग | रुजु दिनांक 

१४ | 203/2004  श्री.अ.चां.कोल्हे खुला | खुला-१४ । १९/०७/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०३/२००७ 

१५ | २०४/२००५ | श्री.कि.बा.धोत्रे इमाव । खुला-१५ | १५/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०४/२००७ 

१६ | २०५/२००५ | श्री.सि.शं.काळे खुला । खुला-१६ |। १२/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०५/२००७ 

१७ | २०७/२००५ | HPA | खुला | खुला-१७ | १५/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०७/२००७ 

१८ | २०८/२००५ | श्री.अ.डो.धांडे इमाव | खुला-१८ | २९/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०८/२००७ 

१९ | २०९/२००५ | श्री.वि.ना.कोल्हे इमाव | खुला-१९ | १९/०७/२०१० | ११/०३/२०१० 
२०९/२००७ 

२० | २१०/२००५ | श्री.ध.म.गरड खुला | खुला-२० । ११/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१०/२००७ 

२१ | २१२/२००५ | श्री.जि.वि.कोळंबे | इमाव | खुला-२१ | १५/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१२/२००७ 

२२ | २१३/२००५  श्री.नि.तू.राजूरकर | इमाव | खुला-२२ | १७/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१३/२००७ 

२३ | २१४/२००५ श्रीम मो.कृ.ठाकूर | खुला | खुला-२३ | २८/०५/२०१ | ११/०३/२०१० 
२१४/२००७ ० 

२४ | २१५/२००५ | श्री.सं.को.परदेशी | विजा-अ। विजाअ-१ । १४/११/२०११ | ११/०३/२०१० 
२१५/२००७ 

२५ | २१६/२००५ | श्री.न.दि.महाजन | इमाव । खुला-२४ | १७/०७/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१६/२००७ 

२६ | २१७/२००५ | श्री.भ.द.घाडगे इमाव | खुला-२५ | १८/०३/२०१ | 99/03/2040 
२१७/२००७ ० 

२७ । 29¢/2004 | श्री.सं.प्र.पतंगे इमाव खुला-२६ । १६/०७/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१८/२००७ 

२८ | २१९/२००५ | श्रीम.स्मि.म. खुला | खुला-२७ । ०१/०४/२०१० | ११/०३/२०१० 
२१९/२००७ | कुलकर्णी 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


अ. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती साठी | पदोन्नतीच्या । नियमित 

क्र. | संवर्गातील wet | विचारात पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष घेतलेला प्रवर्ग | रुजु दिनांक 

२९ | २२१/२००५ | श्रीम.अ.सु.बाजी खुला | खुला-२८ | १६/०४/२०१० | ११/०३/२०१० 
२२१/२००७ 

३० | २२२/२००५ | श्रीम.स्वा.रा खुला । खुला-२९ । ०४/१२/२०१० | ११/०३/२०१० 
२२२/२००७ | करमरकर.नांगरे 

३१ | 223/2004 श्रीम मी.रा.पाटीळ | इमाव | खुला-३० | ०६/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२३/२००७ 

३२ | २२४/२००५ | श्री.वि.मा.हिरमुखे | इमाव | खुला-३१ | ०८/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२४/२००७ 

३३ | 224/2004  श्री.रा.गो.लांडे इमाव | खुला-३२ | ११/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२५/२००७ 

३४ | २२६/२००५ श्री.श्री.गो.खुद इमाव | खुला-३३ । ३०/०७/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२६/२००७ 

३५ | २२८/२००५ | श्रीम.दि.रा.सडेकर | खुला | खुला-३४ | १३/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२८/२००७ 

३६ | २२९/२००५  श्रीम.सु.रा.पांडे खुला । खुला-३५ | १८/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२२९/२००७ 

३७ | २३०/२००५ | श्रीम.रे.अ.काझी खुला | खुला-३६ | ०७/१०/२०११ | ११/०३/२०१० 
२३०/२००७ 

३८ | २३१/२००५ | श्रीम.स.म.दळवी इमाव | खुला-३७ । १९/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२३१/२००७ 

३९ | २३३/२००५ | श्रीम.र.सु. इमाव | खुला-३८ । ०५/०५/२०११ | ११/०३/२०१० 
२३३/२००७ | नांदिवडेकर 

Yo | २३६/२००५ श्री.सु.क.बनसोडे | अजा अजा१ | २६/०३/२०१० | ११/०३/२०१० 
२३६/२००७ 

४१ | 23/2004  श्री.स.कि.उबाळे अजा अजा 2 २८/०५/२०१० | ११/०३/२०१० 
२३७/२००७ 

४२ | २३८/२००५ | श्रीम.दी.मा. इमाव | खुला-३९ | २७/०४/२०११ | ११/०३/२०१० 
२३८/२००७ | देवतराज 

४३ | २३९/२००५ | श्रीम.प.उ.तळदेकर | इमाव | खुला-४० | २९/०७/२०११ | ११/०३/२०१० 
२३९/२००७ 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


अ. । निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती साठी पदोन्नतीच्या नियमित 

क्र. | संवर्गातील प्रवर्ग विचारात पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष घेतलेला प्रवर्ग | रुजु दिनांक 

४४ | २४०/२००५  श्रीम.स्वा.का. अजा अजा-३ ०१/०४/२०१० | ११/०३/२०१० 
२४०/२००७ | राऊत-ताडफळे 

४५ | २४१/२००५ | THAT | अजा अजा-४  । २६/०४/२०१० | १६/०४/२०१० 
२४१/२००७ 

४६ | २४४/२००५ | श्री.जि.रा.इंगळे अज अज-१ १५/०३/२०१० | १६/०४/२०१० 
२४४/२००७ 

४७ | २४५/२००५ श्रीम. शु.द.माने भजक भजक-१ । १८/०७/२०११ | १६/०४/२०१० 
२४५/२००७ 

४८ | २४७/२००५ | श्रीम. शु.अ.पाटोळे । विजाअ। विजाअ-२ । १७/०५/२०१० | १६/०४/२०१० 
२४७/२००७ 

४९ | २४८/२००५  श्रीम.सं.य.पवार अज । अज-२ ११/०८/२०१० | १६/०४/२०१० 
२४८/२००७ 

Yo | 240/2004  श्री.इ.बा.बागवान खुला | खुला-४१ ०२/०५/२०११ | १६/०४/२०१० 
२५०/२००७ 

५१ | २६४/२००५  श्री.पी.एम.दिक्षित | खुला | खुला-४२ ०५/०९/२००६ । १६/०४/२०१० 
२६४/२००७ 

५२ | २६६/२००५  श्री.ए.डी. हेमके इमाव | खुला-४३ २०/०८/२००२ | १६/०४/२०१० 
२६६/२००७ 

५३ | २७२/२००५  श्री.के.एस.साळुंके | अज अज-३ | ०२/०७/२००२ | १६/०४/२०१० 
२७२/२००७ 

५४ | २७९/२००५ | श्री.सु.ग.सिद्धेवाड अज अज-४ २५/१०/२०१० | १६/०४/२०१० 
२७९/२००७ 

५५ | ३१९/२००५  श्री.ए.एस.वाघवसे | अजा अजा-५  । ०३/१२/२००२ | १५/०७/२०१० 
३१९/२००७ 

५६ | 322/2004  श्रीम.एस.एस. अज अज-५ १२/०२/२००१ | १५/०७/२०१० 
३२२/२००७ | प्रधान 

५७ | ३३९/२००५  श्री.हि.ल.पवार भजब भजब-१  । २५/०३/२०१० | १५/०७/२०१० 
३३८/२००७ 

५८ | ३४२/२००५ श्री.भि.ज.गायकवाड। अजा अजा-६ चिं १५/०७/२०१० 
३४१/२००७ 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


अ. । निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती साठी | पदोन्नतीच्या नियमित 
क्र. | संवर्गातील प्रवर्ग विचारात पदावरील दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष घेतलेला प्रवर्ग | रुजु दिनांक 
५९ | ३७०/२००५ | श्री.वि.ग.गांगुड अजा अजा-७  । २५/०८/२०१ | १५/०७/२०१० 
३६०/२००७ १ 
go | ३७१/२००५ | श्री.र.रा.जवळगेकर | अजा अजा-८ | ०९/०८/२०१ | १५/०७/२०१० 
३६१/२००७ १ 
सन २०१०-११ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 
अ.क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात | पदोन्नती | पदोन्नतीच्या । नियमित 
संवर्गातील प्रवर्ग | साठी | पदावरीलरुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
किति २ 3 3 4 & 9 


a १८५/२००५ | श्री.मो.को.पाटीळ | खुला | खुला-१ | 90/02/2092 | २९/०७/२०११ 


2 | 20/2004 । श्री.पी.डी.शेडे इमाव | खुला-२ | ०४/०१/२००१ | २९/०७/२०११ 
२६७/२००७ 


३ | २६९/२००५ | श्री.एम.के.देशपांडे । खुला | खुला-३ । ०५/०३/२०११ | २९/०७/२०११ 
२६९/२००७ 


४ | 2099/2004  श्री.एम.टी.गरकल | भजड | भजड-१ | ०९/०३/२०१० | २९/०७/२०११ 
२७१/२००७ 


4 । २७३/२००५ श्री.सु.कृ.नाकाडी | खुला | खुला-४ | १८/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
२७३/२००७ 


& | २७४/२००५ | श्री.वि.तु.पाटीलळ | खुला | खुला-५ | २५/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
२७४/२००७ 


७ | २८०/२००५ | श्री.डब्ल्यु.डब्ल्यु. | इमाव | खुला -६ | ०२/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
२८०/२००७ | खर्चे 


८ | २८१/२००५ | श्री.एम.एच.हुसेन | खुला | खुला-७ | ०५/०३/२०११ | २९/०७/२०११ 
२८१/२००७ 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन Sea क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


अ.क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव ।_ जात | पदोन्नती | पदोन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
९ । २८३/२००५ | श्री.एस.एन. खुला | खुला-८ | ०५/०३/२०१० | २९/०७/२०११ 
२८३/२००७ | राजदेरकर 
णं २८७/२००५  श्री.पो.बा.कडिळे | खुला | खुला-९ | २३/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
२८७/२००७ 
lie 32/2004 | श्री.बो.ज. अजा | अजा-१ । २९/०७/२०११ | २९/०७/२०११ 
३६२/२००७ । सोनकांबळे 
१२ | ३७३/२००५ । श्री.इं.स.गोरे HAT | भजब-१ । १४/११/२०११ | २९/०७/२०११ 
३६३/२००७ 
१३ | ३७४/२००५ | श्रीम.रा.रा.ठोकळ | अज | अज-१ ०४/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
३६४/२००७ | (श्रीम.रा.शां.गोडे) 

१४ । ३६९/२००७ । श्री.द.भि.भंडारे अजा | अजा-२ । २९/०७/२०११ | २९/०७/२०११ 
१५ | १६०/२०१० | श्री.शोखर अ.शोटे । विमाप्र | विमाप्र-१ | २५/०८/२०११ | २९/०७/२०११ 
सन २०११-१२ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 
अ.क्र.] निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव | जात । पदोन्नती | पदोन्नतीच्या | नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरील रुजु दिनांक 

ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
शि २ 3 8 दु & 9 
शि २६८/२००७ | श्री.बी.जी.खेडकर | इमाव | खुला-१ | ०५/०७/२००३ | २६/०३/२०१२ 
२ २७८/२००७ श्रीम.वं.ह.जोशी खुला | खुला-२ । २७/०३/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
२३/२०११ 
३ २८८/२००७ | श्री.चा.मो.तुंगारे खुला | खुला-३ | ०२/०८/२०११ | २६/०३/२०१२ 
२५/२०११ 
४ २८९/२००७  श्री.मो.रा.थत्ते खुला | खुला-४ | ०२/०५/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
२६/२०११ 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


अ.क्र. निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव । जात | पदोन्नती | पदौीन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरील रुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 

घेतलेला 
प्रवर्ग 

५ २९१/२००७  । श्री.म.गो.आवारी । इमाव | खुला-५ | २८/०३/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
२७/२०११ 

& 282/009 श्री.वि.सो.जाधव खुला | खुला-६ | ०४/०४/२०१२ | 26/03/2092 
22/2099 

9 2983/2009 | श्री.बा.गो.निर्मळ खुला | खुला-७ | 08/08/2092 | २६/०३/२०१२ 
28/2099 

८ २९४/२००७ | श्री.दि.श.साळुंखे | खुला | खुला-८ | २४/०४/२०१२ २६/०३/२०१२ 
30/2099 

९ २९५/२००७ | श्री.अ.दा.जोशी खुला | खुला-९ | १८/०४/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३१/२०११ 

णि २९६/२००७ | श्री.पं.रा.वडकुते भजक | भजक-१| २९/०३/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३२/२०११ 

i २९७/२००७ | श्री.सु.सं.कुमार खुला | खुला-१०| २३/०४/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३३/२०११ 

१२ | २९८/२००७ । श्री.बा.सो.अवसरे । इमाव । खुला-११| २५/०४/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३४/२०११ 

१३ | २९९/२००७ | श्री.प्र.द.ताठे खुला | खुला-१२। १६/१०/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३५/२०११ 

१४ । ३००/२००७ | श्री.शे.शं.सोळके खुला | खुला-१३| ०२/०५/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३६/२०११ 

१५ । 320/200 श्री.व्ही.व्ही.खंडाळे । इमाव | खुला-१४ | ३०/०६/२००३ | २६/०३/२०१२ 

१६ । ३२९/२००७ | श्री.वि.ग.सोनार इमाव | खुला-१५|, २३/०४/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
३९/२०११ 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


अ.क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव । जात | पदोन्नती | पदौन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील yet | साठी | पदावरील रुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
१७ । 330/2009 | श्री.कि.अ.देशपांडे | खुला | खुला-१६| ०६/११/२०१३ | २६/०३/२०१२ 
४०/२०११ 
१८ । ३३२/२००७ _  श्री.जि.भि.चव्हाण | खुला | खुला-१७|) १८/१०/२०१३ | २६/०३/२०१२ 
४१/२०११ 
१९ | ३३३/२००७ | श्री.प्र.गो.गर्ग खुला | खुला-१८। २७/०९/२०१३ | २६/०३/२०१२ 
४२/२०११ 
२० | ३६५/२००७ | श्री.भा.म.मुरकुटे | भजड | भजब-१ | २३/०४/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
५७/२०११ 
२१ | ३७०/२००७ | श्री.पो.पा. अजा | अजा-१ | २६/०३/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
६०/२०११ । गायकवाड 
२२ | ३९३/२००७ | श्री.उ.ग्या.चव्हाण | विजाअ | विजाअ-१) २२/०६/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
७२/२०११ 
२३ | ३९४/२००७ श्री.दे.ध.मेश्राम अजा | अजा-२ | २६/०३/२०१२ | २६/०३/२०१२ 
७३/२०११ 
२४ | ३९९/२००७ | श्री.अ.ना.गायकवा | अजा | अजा-३ । २६/०३/२०१२ | ०१/०५/२०१२ 
७५/२०११ | S 
24 | ४०१/२००७ | श्री.ह.ना.कोकणी | अज । अज-१ | १७/०४/२०१२ | 09/04/2092 
(99/2099 
२६ | ४०४/२००७ | श्री.प्रम.कोळेकर | भजक | भजक-२ | १६/१०/२०१२ | ०१/०७/२०१२ 
७९/२०११ 
सन २०१२-१३ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 
क्र. । निम्न अधिकाऱ्यांचे नावा | जात | पदो. | पदौन्नतीच्या | नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
za 2 3 8 4 द 9 
i] 323/ २००७ | श्री.व्ही.वेणुनाथन खुला | खुला-१ | ०६/०१/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
३७/२०१२ 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नावा । जात | पदो. | पदौन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात | दिनांक 

घेतलेला 
प्रवर्ग 

२ ३३४/२००७ | श्री.प्र.ग.तिवारी खुला | खुला-२ | १६/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
४३/२०१२ 

३ ३३५/२००७ | श्री.दा.आ.पाटील खुला | खुला-३ | १७/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
४४/२०१२ 

४ ३४४/२००७ | श्री.ने.वि.कोंगळे खुला | खुला-४ | २१/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
४७/२०१२ 

4 ३४६/२००७ | श्री.अ.वे.सोळके खुला | खुला-५ | ०७/१०/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
४९/२०१२ 

६ ३४७/२००७ | श्रीम.अ.शि.वेद्य खुला | खुला-६ | १२/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
५०/२०१२ 

9 3246/2000 | श्रीम.ज्यु.जे.झकेरीया | खुला | खुला-७ | 22/03/2090 | 92/08/2093 

८ ३५८/२००७ | श्री.म.मो.गाडगे खुला | खुला-८ | २६/०३/२०१२ | १२/०९/२०१३ 
५१/२०१२ 

९ ३७६/२००७ | श्रीम.सु.वि. देशपांडे | खुला । खुला-९ | २०/०३/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६३/२०१२ 

र्ण ३७९/२००७ | श्री.का.ह.राऊत खुला | खुला-१० | ११/०९/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६४/२०१२ 

a ३८०/२००७ | श्री.सु.वि.शिदे खुला | खुला-११ | १७/१०/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
६५/२०१२ 

१२ | ३८३/२००७  श्री.श्री.शं.अनारसे खुला | खुला-१२ | ०६/०३/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६६/२०१२ 

१३ | ३८४/२००७ | श्री.अ.आ.कुंभोजकर | खुला | खुला-१३। ०७/१०/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६७/२०१२ 

१४ | ३८५/२००७  श्री.रा.प्र.भोइर खुला | खुला-१४ | १५/०९/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६८/२०१२ 

१५ | ३८७/२००७ | श्री.उ.मा.कावडे खुला | खुला-१५| ०९/०९/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
६९/२०१२ 

१६ | ४०५/२००७  श्री.व.तु.जाधवर भजड | भजड-१ | ०३/१०/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
८०/२०१२ 

१७ | १००/२०१२ | श्री.ध.सा.आंधळे भजड | भजब-१ | २९/१२/२०१६ | १२/०९/२०१३ 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात पदो. पदोन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
१८ | १०१/२०१२  श्री.मं.ना.गावडे Wah | भजब-२ | २७/१२/२०१६ | १२/०९/२०१३ 
१९ | 9103/2092  श्री.सं.बा.वाहुळे अजा | अजा-१ | 99/08/2048 | 92/08/2093 
२० | १०४/२०१२ | श्रीम.प्रि.वि.तेलकुंटे अजा | अजा-२ | १८/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
२१ १३९/२०१२ | श्री.दे.का.हिवाळे अजा । अजा-३ | १५/१०/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
२२ १४०/२०१२ | श्री.चं.ज्ञा.खंडारे अजा । अजा-४ । १९/०९/२०१३ | १२/०९/२०१३ 
23 9489/2092 | श्री.मा.दा.कांबळे अजा । अजा-५ | १८/०३/२०१४ | 92/08/2093 
२४ | १४२/२०१२ | श्री.सु.म.निपाणे विमाप्र | विमाप्र-१ | १०/०५/२०१२ | १२/०९/२०१३ 
२५ | १४८/२०१२ | श्रीम.आ.ज.ठोंबरे अजा । अजा-६ । ०४/०८/२०११ | 92/08/2093 
२६ १५३/२०१२ | श्री.कि.ब.तायडे अजा । अजा-७ | ११/०३/२०१४ | १२/०९/२०१३ 
२७ १५८/२०१२ | श्री.दि.भि.थोरात अजा । अजा-८ | ११/०३/२०१४ | १२/०९/२०१३ 


२८ १५९/२०१२ | श्री.अ.रा. गायकवाड अजा अजा-९ । २४/०४/२०१५ | १२/०९/२०१३ 


२९ 90/2092  श्री.र.बा.लिंगनवाड अज अज-१ । १६/०५/२०१५ | १२/०९/२०१३ 


सन २०१३-१४ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात | पदोन्नती। पदौीन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील wat | साठी | पदावरीलरुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
हित २ ३ 8 4 द 9 
Zz १०४/२०१० | श्री.ग.कि. देशपांडे खुला | खुला-१ | ११/०९/२०१४ | ०९/०९/२०१४ 
४८/२०१३ 
२ १३४/२०१० | श्री.द.ज.निमकर खुला । खुला-२ | ०१/१२/२०१४ । ०९/०९/२०१४ 
७०/२०१३ 
३ 934/2090  श्री.मे.ना.कुलकणी खुला । खुला-३ | ०७/१०/२०१४ । ०९/०९/२०१४ 
७१/२०१३ 
8 | १४२/२०१० | श्रीम.अं.व.देशमाने इमाव | खुला-४ | ३१/१०/२०१४ । ०९/०९/२०१४ 
७८/२०१३ 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात | पदोन्नती। पदीन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 

घेतलेला 
प्रवर्ग 

५ १४५/२०१० | श्री.व्यं.व.जोजशी इमाव | खुला-५ | ०७/१०/२०१३ | ०९/०९/२०१४ 
८१/२०१३ 

६ १४६/२०१०  श्री.र.व.कुलगोड खुला | खुला-६ | १७/०९/२०१३ | ०९/०९/२०१४ 
८२/२०१३ 

9 १४७/२०१० | श्रीम.सा.सं.देडापांडे खुला | खुला-७ | १०/०४/२०१२ | ०९/०९/२०१४ 
८३/२०१३ 

८ १४९/२०१० | श्री.स.भा.शेळके खुला | खुला- | २९/०९/२०१४ | ०९/०९/२०१४ 
८५/२०१३ ८ 

९ १५०/२०१० | श्री.दिग्विजय सुबराव | खुला | खुला-९ | ११/०९/२०१४ । ०९/०९/२०१४ 
८६/२०१३ | चव्हाण 

ia 949/2090 | श्री.महेश जग्गनाथ खुला | खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
८७/२०१३ | अवताडे १० 

णि १५२/२०१० | श्री. तुळशीदास a | खुला | खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
८८/२०१३ | सोळंके ११ 

१२ | १५३/२०१० | श्री.विकास शिवाजी । खुला । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
८९/२०१३ | सावंत १२ 

१३ | १५५/२०१० | श्री.अशोक बाबासाहेब । खुला । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९१/२०१३ | मातकर १३ 

१४ । १५६/२०१० | श्री.अजयसिह खुला । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९२/२०१३ | वि.पवार १४ 

१५ | १५८/२०१० | श्रीम.स्व.म.सिदकर खुला । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९४/२०१३ १५ 

१६ । १५९/२०१० | श्रीम.गौरी परशुराम- । खुला । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९५/२०१३ | सिह ठाकूर १६ 

१७ | 9§9/2090 | श्री.रा.उ.गाडेकर इमाव । खुला- | २७/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९७/२०१३ १७ 

१८ | १६२/२०१० | श्री.वि.कि. गायकवाड | इमाव | खुला- | ३१/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
९८/२०१३ १८ 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नाव जात | पदोन्नती| पदोन्नतीच्या नियमित 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरीलरुजु | दिनांक 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारात दिनांक 
घेतलेला 
प्रवर्ग 
१९ | १९४/२०१० | श्री.सु.तु.शहापूरकर भजब | भजब-१ | २५/१०/२०१३ | ०९/०९/२०१४ 
१२८/२०१३ 
२० | १९९/२०१०  श्री.ता.रा.धायगुडे भजक | भजक- | १९/०९/२०१३ | ०९/०९/२०१४ 
१३३/२०१३ १ 
२१ | १६३/२०१३  श्री.सु.र.सोळसे अजा | अजा-१ | १६/०४/२०१४ | ०९/०९/२०१४ 
२२ | 9§4/2093 श्रीम.सु.प्र. अहिरराव अजा । अजा-२ । १७/०५/२०२२ | ०९/०९/२०१४ 
२३ | १७३/२०१३  श्री.रा.ता.कोलगणे अज । अज-१ | १४/०८/२०१४ | ०९/०९/२०१४ 
२४ | १७५/२०१३ | श्री.अ.को.मडावी अज | अज-२ | ११/०५/२०१५ | ०९/०९/२०१४ 
२५ | २००/२०१३ श्री.दत्तात्रय ज्ञानोबा विजाअ | विजाअ | ३१/१२/२०१६ | ०९/०९/२०१४ 
पाथरूट -१ 
२६ । 209/2093  श्री.रा.मा.चव्हाण अज । अज-३ | ०७/१०/२०१४ । ०९/०९/२०१४ 
२७ । २७५/२०१३ | श्रीम.शि.रा.पवार अज । अज-४ | १२/०५/२०१५ | ०९/०९/२०१४ 
२८ । ३२३/२०१३  श्री.रा.पा.सोळुंके अज | SAY | १६/०९/२०१३ | ०९/०९/२०१४ 
२९ | १७२/२०१४  श्री.सु.वा.भवारी अज =| अज-६ शिका ०९/०९/२०१४ 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


सन २०१४-१५ विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आलेली नाही. 
सन २०१५-१६ करिता सुधारीत नियमित निवडसूची 


क्र. | निम्न अधिकाऱ्यांचे नावा | जात | पदो. | पदोन्नतीच्या | नियमित दिनांक 
संवर्गातील vat | साठी | पदावरील रुजु 
ज्ये.क्र/वर्ष विचारा दिनांक 
त 
घेतले 
ला 
प्रवर्ग 
Pe =] 2 3 8 4 द 9 
।१_ [88/2094 | श्री.यो.उ.होले इमाव | खुला १ | २७/१२/२०१६ | २७/१२/२०१६ 
२ १०२/२०१५ | श्रीम.ज्यो.तु.भोंडे इमाव | खुला २ | ३०/१२/२०१६ | २७/१२/२०१६ 
३ १०५/२०१५ | श्री.नि.ना.पाठक खुला | खुला ३ | १२/०३/२०१४ | २७/१२/२०१६ 
8 १०६/२०१५ | श्री.दा.भ.राऊत इमाव | खुला ४ | १९/०९/२०१३ | २७/१२/२०१६ 
५ १०७/२०१५ । श्री.सं.ध.राजमाने इमाव | खुला ५ | १७/०९/२०१३ | २७/१२/२०१६ 
६ १०८/२०१५  श्री.गौ.ल.जगदाळे खुला | खुला ६ | १६/०९/२०१३ | २७/१२/२०१६ 
७ १०९/२०१५ | श्री.के.ना.कुटे खुला |खुला७| -- | २७/१२/२०१६ 
८ 9490/2094  श्री.सं.र.देशपांडे खुला | खुला ८ | ३१/१२/२०१६ | २७/१२/२०१६ 
९ १३४/२०१५ | श्री.का.बा.गर्ज भज-ड | भजक-१| १८/०५/२०१८ | २७/१२/२०१६ 
१ उपसंचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत करण्याच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या मूळ 


अर्ज क्र.१५५/२००९ संदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी त्यांच्या दि.२५/०३/२०१९ 
रोजीच्या न्यायनिर्णयामध्ये, मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९ संदर्भातील न्यायनिर्णयामध्ये सहायक संचालक 
संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या ज्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सुधारीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्याच 
मार्गदर्शक तत्वानुसार उपसंचालक संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुधारीत करण्याच्या सूचना दिल्या 
आहेत. यास्तव मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९ संदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी त्यांच्या 
दि.२२/०२/२०१९ रोजीच्या न्यायनिर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार सहायक संचालक संवर्गाच्या 
दि.०१/०१/१९९७ ते दि.०१/०१/२००३ व दि.०१/०१/२००४ ते दि.०१/०१/२०१५ पर्यंतच्या 
ज्येष्ठतासूच्या विभागीय परीक्षेच्या निकषानुसार सुधारीत करून अनुक्रमे दि.१६/०२/२०२२ व 
दि.१७/०२/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. सहायक संचालक संवर्गाच्या सदर सुधारीत 
ज्येष्ठतासूचीच्या आधारे उपसंचालक संवर्गाच्या सन २००१-०२ ते सन २०१५-१६ या कालावधीतील 
पदोन्नतीच्या निवडसूच्या सा.प्र.वि. कार्यासन-१२ यांच्या मान्यतेने सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. 

२. महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ (कनिष्ठ) सहाय्यक संचालक संवर्गातून गट-अ (वरिष्ठ) 
उपसंचालक संवर्गात सन २००१-०२ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत तदर्थ/तात्पुरत्या पदोन्नत्या 
खालील अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात आल्या आहेत. 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन Seal क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रशा-२ 


निवडसूचीतील ज्या अधिकार्‍्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण 
संपुष्टात येऊन अंतिम Mele se आहे अशाच अधिकाऱ्यांचा समावेश 
निवडसूचीमध्ये करण्यात आला आहे. ज्याप्रकरणी दोषमुक्त करण्यात आले आहे, 
त्यांचा निम्न संवर्गातील ज्येष्ठता क्रमांकानुसार निवडसूचीत समावेश करण्यात आला 
आहे. तसेच ज्या प्रकरणी शिक्षा आदेश बजावण्यात आले आहेत. त्यांचा शिक्षेचा 
कालावधी संपुष्टात आल्याच्या दिनांकानुसार निवडसूचीत समावेश करण्यात आला 
आहे. 

२) ज्या अधिकार्‍्यांविरुद्ध विभागीय चौकश्ी/न्यायालयीन प्रकरण संपुष्टात आलेले 
नाही,सहायक संचालक संवर्गाच्या सुधारीत ज्येष्ठतेमध्ये परीक्षेमुळे स्थान खाली 
आल्यामुळे, सुधारीत निवडसूचीत बिंदू उपलब्ध न झाल्याने इ. कारणास्तव 
निवडसूचीत समावेश करण्यास पात्र ठरले नाहीत. 

3) उपरोक्त नमूद नियमित निवडसूचीत wade केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
उपसंचालक संवर्गातील ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली- २०२१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात येईल. 

४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण seh, १९८१ मधील नियम ३२ मधील 
तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपसंचालक या पदाची कर्तव्ये स्विकारली 
नसल्याने त्यांना उच्चस्तर वेतन लागू राहणार नाही. 

वरील उपसंचालक संवर्गातील पदोन्नत्या ह्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाखल 
मूळ अर्ज क्र.१५५/२००९ व ८५८/२००९ मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार व मा.न्यायाधिकरणाने 
ज्येष्ठतेसंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियमित करण्यात येत आहेत. 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९५/ 
२०२२ दि.०८/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून नियमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११५१७२९४४९३०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 
TA N AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 

DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 

2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b25 1 ab6848d0c9186e896 1 bdfcbf986 
RAGHUNATH याया 

pseudor -6AEFE1149F309520C37075C4408EE4CDAFCS5BAI1 

rialNumber=94ED5C5700AGEEOBEA70FD85BD77F&CCBBE76B4D5 

PAWA R 9B8BD74C71EF53EC941AS9D, cn=TANAJI RAGHUNATH PAWAR 

Date: 2022.11.15 18:19:48 +05'30' 

(ता. र. पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन आदेशा क्रमांकः संलेको-२०२२/प्र.क्र.११२/कोषा प्रश्ञा-२ 


४. अप्पर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संबंधित अधिकारी.* 
७. निवड नस्ती कोषा.प्रशा.१ व २, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(* संचालनालय, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


